प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सन 
२०१७-१८ मध्ये वितरित केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा 
शहरात श्रीरामपूर रस्ता ते खंडोबा मंदिर रस्ता 
(मार्ग बिरोबावाडी) विकसित करणे या कामाच्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७(भाग-३)/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २७ मे, २०१९. 


संदर्भ : १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक 
२०१७/१०/प्र.क्र.९६७/पर्यटन, दि.६/२/२०१८. 
२) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्र नपा/कार्या-६अ/७४५/२/२०१८, 
दि.४/४/२०१८. 
३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्र न.पं./कार्या-६अ/३३२९/२/२०१८, 
दि.३/१/२०१९ 


शासन निर्णय : 


संदर्भ क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील “देवळाली प्रवरा 


शहरात श्रीरामपूर रस्ता ते खंडोबा मंदिर रस्ता (मार्गे बिरोबावाडी) विकसित करणे” या रु.१०८.४९ 


लक्षच्या कामास मान्यता देण्यात आलेली असून सदर कामांसाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 


निर्णयान्वये रु.२०.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये या कामाची कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग अशी दर्शविण्यात आली आहे. 


२. आता संदर्भ क्रमांक २ व 3 येथील पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी केलेल्या 


विनंतीस अनुलक्षून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आलेल्या “देवळाली प्रवरा शहरात श्रीरामपूर रस्ता ते खंडोबा मंदिर रस्ता (मार्गे बिरोबावाडी) 


विकसित करणे” या कामासाठीच्या कार्यान्वयीन यंत्रणेमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागा ऐवजी 


मुख्याधाकरी, देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, जिल्हा, अहमदनगर असा बदल करण्यास शासन 


मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७(भाग-३)/ पर्यटन, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०४१७४१४३७७२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.06.04 17:49:04 +05'30' 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

२. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर. 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अहमदनगर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

६. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

८. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


